अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीमुळे बाधित 
झालेल्या नळ पाणी पुरवठा 
योजनांकरिता / दुरूस्तीकरिता निधी 
वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई - २०१९/प्र.क्र.१७८ पापु-१४ 
७ वा मजला ,गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग,मार्केट जवळ ,मुंबई -४०० ००१ 
तारीख: १८ जानेवारी, २०२० 


वाचा- 


१) महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्रमांकःसीएलएस-२०१५/प्र.क्र.४०/म-३, दिनांक -१३ मे 
२०१६ 


२) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय क्रमांक - ग्रापाधो - १११४/प्र.क्र.५२/पापु-७ 
दिनांक - १७ ऑक्टोबर २०१४ 


३) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक - ग्रापाधो - १११४/प्र.क्र.५२/पापु-७ 
दिनांक-१० मार्च, २०१४ 


प्रस्तावना- 


राज्यात निर्माण झालेल्या पूर/अतिवृष्टीमुळे नळ पाणी पुरवठा योजना क्षतिग्रस्त/बाधीत 
झालेल्या असून, त्यांच्या दुरूस्तीसाठी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत राज्य हिळ्याच्या 
लेखाशिर्षाखाली देखभाल व दुरूस्तीसाठी अर्थसंकल्पीत केलेल्या निधीपैकी रू. ६.०० कोटी रक्‍कम 
क्षतिग्रस्त/बाधीत झालेल्या नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीसाठी वितरित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

राज्यात माहे ऑगस्ट/सप्टेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या पूर/अतिवृष्टीमुळे बाधीत नळ पाणी 
पुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीसाठी रू. ६.०० कोटी (अक्षरी रूपये सहा कोटी फक्त) निधी जिल्हा परिषद व 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांना उपलब्ध करून देण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई - २०१९ / प्र.क्र.१७८ पापु-१४ 


१) सदरचा निधी माहे ऑगस्ट/सप्टेंबर २०१९ मधील अतिवृष्टी/पूर यामुळे क्षतिग्रस्त झालेल्या 
नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या अत्यावश्‍यक दुरुस्ती तात्पूरती/कायमस्वरूपी दुरुस्ती 
करण्यासाठी खर्च करण्यात यावा. 

२) निधी वितरित करतांना यापूर्वी इतर तरतूदी मधून उपाययोजनांना निधी वितरित करण्यात 
आलेला नाही याची खातरजमा करावी. 

३) दुरुस्त केलेल्या पाणी पुरवठा योजनांमधून पाणी पुरवठा सुरळीत सुरु राहील, याची दक्षता 
घ्यावी. 

४) सदर निधी स्वीय प्रपंजी लेखा खाते ( Personal Ledger Account ) अथवा बँक खात्यात न 
ठेवता तो कंत्राटदारांना AE Electronic Clearing 88५०868 द्वारे वितरित केला जाईल 
याची दक्षता घ्यावी. 

५) या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई यांना मुकत करण्यात आलेला 
निधी रु. ५८.५४ लाख (अक्षरी रुपये अठ्ठावन्न लाख चौपन्न हजार फक्‍त) याबाबत महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरणाचे संचालक ( वित्त ) ( श्री. यशवंत बाबुराव पाटील ) यांच्या स्वाक्षरीने 
तयार केलेले व सह सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग ( श्री.म.बा.हजारी) यांनी 
प्रतिस्वाक्षरीत केलेले देयक अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई यांना सादर 
करण्यात यावे. संचालक ( वित्त ), (श्री. यशवंत बाबुराव पाटील) यांना महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणाचे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच सह 
सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग ( श्री.म.बा.हजारी) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 

६) सदरहू निधी दिनांक ३१ मार्च, २०२० पर्यंत खर्च होईल तेवढाच निधी अर्थसंकल्प वितरण 
प्रणाळीवरुन आहारित करण्यात यावा. सदरहू निधी पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजेच 
सन २०२०-२१ मध्ये खर्च करण्यास परवानगी देण्यात येणार नाही. 

७ सदरहू निधी खर्ची टाकणे शाक्य नसल्यास त्वरीत निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे 
शासनास परत करावा व त्याप्रमाणे अवगत करावे. 

८) उपरोक्‍त निधी खर्चाबाबतचे मासिक विवरणपत्र व उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास तातडीने 
सादर करण्यात यावीत. 


परिशिष्टामध्ये नमूद केलेला निधी संबंधित जिल्हा परिषद व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांना 
अवर सचिव ( पापु-१०), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणालीद्वारे वितरित करण्यात यावा. 


पृष्ठपपैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई - २०१९ / प्र.क्र.१७८ पापु-१४ 


वरिलप्रमाणे लागणारा खर्च राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत 
आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये मागणी क्र.वाय -०२, लेखाशिर्ष २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१ पाणी 
पुरवठा, १०२ ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम,(०२) जिल्हा परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने, (०२), 
(०१६) नळाव्दारे पाणी पुरवठा योजना - देखभाल व दुरूस्ती यासाठी अनुदाने, ३१ सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर) (२२१५-२०८२) या राज्य RIAA लेखाशिर्षाखाली देखभाल व दुरूस्तीसाठी अनुदानातून 
करण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय हा नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने अनुक्रमे व त्या विभागाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १८१/१४४३, दिनांक २२.११.२०१९ व अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
४३४/व्यय-०९/२०१९ दिनांक ०७.१२.२०१९, अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००११८१०५१०४२३२८असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


M h d Digitally signed by Mahendra Babusing 
ahendra ह 


:c=IN, o=Government of maharashtra, 
ou=Water supply & Sanitation, 


B a b U S i Nn g postalCode=400032, st=Manipur, 


2.5.4.20=2a61 1aa6775332ae4fb220e8dd3 
ec1 1f80d6b95fec14b729156665cff860b06 


Hajari pete erie 
(4.41. हजारी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१ 


महालेखापाल,महाराष्ट्र,-१ मुंबई (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) 
महालेखापाल ,महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) 
सचिव, महसूल व वन विभाग (मदत व पूनर्वसन), मंत्रालय ,मुंबई. 

सदस्य सचिव ,महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,मुंबई. 

संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

नियोजन विभाग (कार्यासन -१४४३)/वित्त विभाग (व्यय-९) ,मंत्राळय ,मुंबई. 
७) अवर सचिव, (पापु-१०) पाणी पुरवठा व स्वच्छता, मंत्राळय ,मुंबई. 

८) निवड नस्ती पापु-१४ 


AD 


AN 


tof 


ल 


पु 


£93) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठपपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई - २०१९ / प्र.क्र.१७८ पापु-१४ 


परिशिष्ट 


शासन निर्णय क्र. टंचाई-२०१९/प्र.क्र.१७८ पापु-१४ दिनांक. १८ जानेवारी, २०२० सोबतचे परिशिष्ट 


राज्यात माहे ऑगस्ट २०१९ मध्ये झालेल्या पूर/अतिवृष्टीमुळे बाधीत नळ पाणी पुरवठा 
योजनांच्या दुरुस्तीसाठी वितरित निधीचे विवरणपत्र : 


जिल्हा परिषदेला वितरित 
अ.क्र जिल्हा करण्यात येणारी रक्‍कम 
(रु. लाखात) 

a . | कोल्हापूर २६४.७४ 
२ सांगली ९८.७८ 
३. | START २९.२७ 
४. ।पुणे ७.९२ 
५. ।सोलापूर ७.८२ 
६. । नाशिक १४.५३ 
७. | अहमदनगर १५.८४ 
८ ।धुळे २०.७१ 
९ नंदुरबार १.४५ 
(१७. ० _। रायगड २८.२५ 
(जि १ | रत्नागिरी २१.७३ 
१२ | सिंधुदुर्ग ८.९५ 
१३ ।ठाणे १५.६६ 
१४ । पालघर ३.७९ 
१५ । गडचिरोली ०.४५ 
१६ |। चंद्रपूर १.२८ 
१७ वर्धा ०.२९ 

एकूण ५४१.४६ 


पृष्ठपपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई - २०१९ / प्र.क्र.१७८ पापु-१४ 


जिल्हा 


महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणाला वितरित 
करण्यात येणारी रक्‍कम 


(रु. लाखात) 


कोल्हापूर 


३८.३५ 


सांगली 


२०.१९ 


एकूण 


५८.५४ 


Mahendra 
Babusing 


Hajar! 


ari 


Digitally signed by Mahendra Babusing 


Haj 

DN: c=IN, o=Government of maharashtra, 
ou=Water supply & Sanitation, 
postalCode=400032, st=Manipur, 
2.5.4.20=2a61 1aa6775332ae4fb220e8dd 
3ec1 1f80d6b95fec14b729156665cff860b 


06b, cn=Mahendra Babusing Hajari 
Date: 2020.01.18 16:16:17 +05'30' 


(4.41. हजारी) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठपपैकी५ 


